उद्योग अधिकारी aif) गट-ब या 
पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१९/५९२/प्र.क्र.७९/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट , २०१९ . 


संदर्भ : १) शासन अधिसूचना, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र: आयएसटी-२१७०/६०२/ 
उद्योग-३, दिनांक १०.०७.१९८४ 

शासन निर्णय क्रमांक, आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, दि.३१.१२.२०१२ 
शासन निर्णय क्रमांक, नियुक्‍ती-१०१३/२४५/प्र.क्र.५४/उद्योग-३, दिनांक ०७.१२.२०१३ 
शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१५/४९७/प्र.क्र.११३/उद्योग-३, दि.०७.१०.२०१५ 
सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६. 

शासन निर्णय क्र. इएसटी-३४१८/९४/प्र.क्र.५८/उद्योग-३, दि.०७.०५.२०१८ 

उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/आस्थापना-१/नियुक्‍ती/उ.अ 
परिविक्षाधीन समाप्ती/२०१९/ओ-११४२, दि.१९.०८.२०१९ 


२ 
2 
8 
4 
& 
9 


YS i Dll ७. SS ase aes ele 


प्रस्तावना : 

उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब या पदावर संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये २१ उमेदवारांची 
व संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये ११ उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर उमेदवारांना 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन अधिसूचनेनुसार २ वर्षांचा परिविक्षा कालावधी लागू आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये नियुक्ती करण्यात आलेल्या २१ उमेदवारांपैकी १९ व संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या ११ उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारली असुन त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी 
सदरची सेवा सोडली आहे तसेच काही उद्योग अधिकारी( तां) गट-ब या पदावरुन उद्योग उपसंचालक (तां) 
गट-अ या पदावर AMIN नियुक्‍त झाले आहे.सदर संवर्गाना Sat अधिसुचनेनुसार विहित केलेले 
परिविक्षाधिन कालावधी पुर्ण करण्यासाठी विभागीय परीक्षा नियम तयार करण्यात आले असुन त्यानुसार 
संदर्भ क्र. २ व संदर्भ क्र.३ येथील आदेशातील ८ उमेदवारांनी अतिरिक्‍त विशेष ३ र्‍या संधीत सदर विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. 

ज्या अधिकाऱ्यांनी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासाठी आवश्‍यक असणारा परिपूर्ण प्रस्ताव उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचेकडून संदर्भ क्र.9 येथील 
पत्र व सहपत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावातील ८ उद्योग अधिकारी (तां) या पदावर कार्यरत 
असलेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०१९/५९२/प्र.क्र.७९/उद्योग-३ 


शासन निर्णय : 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवर उद्योग अधिकारी (तांत्रिक), गट-ब या नामनिर्देशनाच्या 
पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या एकूण ३२ उमेदवारांपैकी ३० 
उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारली असल्याने सदर उमेदवारांना संदर्भाधीन क्र.२ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
२ वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी, नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. सदरचे अधिकारी कर्तव्यावर रुजू झाले 
असून त्यापैकी ४ उमेदवारांनी संदर्भ क्र.१ च्या अधिसूचनेनुसार विहित केलेली विभागीय परीक्षा पहिल्याच 
संधीमध्ये उत्तीर्ण केली असून त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संदर्भ क्र.४ अन्वये समाप्त करण्यात आला आहे. 
तसेच संदर्भ क्र. २ व ३ च्या आदेशातील ६ अधिकाऱ्यांनी सदर विभागीय परीक्षा दुसर्‍या संधीत उत्तीर्ण केली 
असुन त्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी संदर्भ क्र. ६ अन्वये समाप्त करण्यात आला आहे. तसेच सदर नियुक्‍ती 
आदेशातील ८ अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालासह परिपूर्ण माहिती उद्योग संचालनालयाकडून संदर्भ क्र.७ 
अन्वये शासनास सादर केला आहे. सदर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍ती आदेशात नमुद केलेल्या अटीनुसार २ 
वर्षाचा परिविक्षा कालावधी समाधान कारकरित्या पुर्ण केलेल्या खालील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
त्यानुसार सदर दिनांकापासून खाली नमूद अधिकाऱ्यांची उद्योग अधिकारी (तांत्रिक, गट-ब या पदावरील 


नियुक्‍ती नियमित करण्यात येत आहे - 

अ. | अधिकाऱ्याचे नावव | रुजू झाल्याचा | परिविक्षा र्‌जा विभागीय स्थानापन्न 

क्र. गुणवत्ता क्र. दिनांक कालावधी | कालावधी | परीक्षा उत्तीर्ण | नियुक्तीचा 

समाप्त दिनांक | (असल्यास) | झाल्याचा दिनांक 
दिनांक 

१ २ 3 8 4 & 9 

१ | श्री.श्रीपाद शांकर ०४.०१.२०१३ | 03.09.209§ | निरंक । २०.०३.२०१९ | ०४.०१.२०१६ 
दामले. 

२ श्री.अतुल दत्तू दवंगे | १६.०१.२०१४ | २८.०१.२०१७ १३ २०.०३.२०१९ | २९.०१.२०१७ 

३  श्री.गुरुझांतप्पा १९.०३.२०१३ | २२.०३.२०१६ ०४ २०.०३.२०१९ | २३.०३.२०१६ 
शरणप्पा हरळय्या. 

४ | श्रीम.सिमा विळास १५.०१.२०१३ | ३१.०३.२०१६ ७७ २०.०३.२०१९ | ०१.०४.२०१६ 
पवार.(सीमा शिवाजी 
हिरे.) 

५  श्रीम.संगीता गजानन | ०४.०१.२०१३ | ०९.०२.२०१६ ३७ २०.०३.२०१९ | १०.०२.२०१६ 
हिवाळे. 

६ | श्रीम.विद्या गजानन २४.०१.२०१३ | २७.०१.२०१६ ०४ २०.०३.२०१९ | २८.०१.२०१६ 
कुलकर्णी. 

७ | श्री.गौतम बबन लाडे. | ०१.०१.२०१४ | १५.०४.२०१७ १०५ | २०.०३.२०१९ | १६.०४.२०१७ 

८ | श्रीम.रंजना श्रीकांत । ३१.१२.२०१३ | १८.०१.२०१७ १९ २०.०३.२०१९ | १९.०१.२०१७ 
बोराडे.(रंजना 
वसंतराव पोळ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०१९/५९२/प्र.क्र.७९/उद्योग-३ 


२. विकास आयुक्‍त (उद्योग) उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवून 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात योग्य ती नोंद घेण्याची कार्यवाही करावी.तसेच सदर अधिकाऱ्यांचा 
नावाच समावेश संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२० ज्येष्ठतासुचीत करुन त्यांच्या आयोगाच्या गुणवत्तेनुसार 
ज्येष्ठता क्रम निश्चित करुन शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३११११५४३६६१० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Santosh ९ 
Jagatrao Kale एकाला 
(संतोष ज. काळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
सर्व संबंधित अधिकारी 
प्रत: 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे) 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे 
४. उद्योगसह संचालक, विभागीय कार्यालय 
५. महाव्यवस्थापक/व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 
६. सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. उप सचिव (१२) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. उप सचिव (८) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


